रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वनीकरणासाठी 
कर्मचारी/अधिकारी यांच्या अस्थायी पदांना सन 
२०२१-२२ मध्ये मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-३० सप्टेंबर, २०२१ 
वाचावे:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग,क्रमांक-एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३१/फ-२, 
दि.३१.०३.२०२१ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१७/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.१०.०८.२०२१ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१/१९-२०/१०२, 
दि.०२.० ९.२०२१. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१/२०-२१/११७, दि.२३.०९.२०२१ 


शासन निर्णय:- 


वन विभागामध्ये रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी, वन 
विभागातील कामे (उदा. वनीकरण, जलसंधारण व वनतळयांची कामे) घेण्यात येतात. ही कामे करुन घेण्यासाठी 
सोबत दर्शविलेल्या विवरणपत्रातील कर्मचारी वन विभागांतर्गत कार्यरत आहेत. सन २०२१-२२ मध्ये संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णय दि. ३१.०३.२०२१ अन्वये एकूण ९३८ पदांना दि. ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यन्त 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.४ येथील दि.०२.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ मध्ये सदर ९३८ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. तसेच 
महसूल व वन विभागाने संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी 
पदांचा समावेश आहे. 


रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वनीकरणासाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ९३८ अस्थायी पदांना 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय दि.१०.०८.२०२१ च्या अधिन राहून दि.०१.०९.२०२१ ते 
दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


या पदांवर होणारा खर्च प्रधान शीर्ष-२४०६-वनीकरण व वन्यजीवन 909 वनसंधारण, विकास (02)(02) 
कृत्रिम पुनर्निमिती (२४०६ ०१२२) या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२०-२१ मध्ये उपलब्ध होणा- 
या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३१/फ-२ 
प्रस्तूत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१५३१५६१६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SUNIL PANDURANG हक 
PANDHARE MiKARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव) व (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 

3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्या. नागपूर 

५) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

६) जिल्हाधिकारी (सर्व) (मुंबई शहर / मुंबई उपनगर वगळुन) 

७) सर्व मुख्य वनसंरक्षक, (प्रादेशिक) 

८) प्रादेशिक व्यवस्थापक (सर्व) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्या. नागपूर 

९) विभागीय व्यवस्थापक (सर्व) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ, मर्या. नागपूर 

१०) सर्व उपवनसंरक्षक, (प्रादेशिक) 

११) सर्व विभागीय वन अधिकारी /उप विभागीय वन अधिकारी, (प्रादेशिक) 

१२) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती / ठाणे /औरंगाबाद /पुणे /कोल्हापूर/नाशिक / 
नागपूर /धुळे /चंद्रपूर /गडचिरोली /यवतमाळ /नागपूर. 

१५) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-१९ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

१६) नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२ 

१७) कार्यासन अधिकारी (ब-१), वन विभागीय सर्व कार्यासने महसुल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, म.व व.वि. मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३१/फ-२ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.- एफडीएम-२०२१/प्र.क्र.३१/ फ-२,दि. ३०.०९.२०२१ चे सहपत्र 


सवंर्ग निहाय पदे 


विभागीय । सहाय्यक वनपाल कार्यालय | लेखा- | लिपीक | एकूण 
वन | वनसंरक्षक रक्षक | अधिक्षक 
अधिकारी 


_१|___२ | ३ | ४ | ५ | ६ |, ७ | ८६ | ९ | १०७ 

3 1. ०. ee 
ताही. ae ee eae Sere eee 
1.1 तीत |. 0... ee area ee 
किक का कावड आढ ताक क 
_ तो. |. ee त. ती. 
मिड आड ee हल क. आड आवि 
3८5. आहत ee ee ee लाक आळ 
0. es Ee 0. ७... 0 

eas TS 


नागपूर 
कार्यालय 


१३ | अप्रमुवसं 
वन्यजीव पुर्व 
भाग, नागपूर 


१४ | अप्रमुवसं 
वन्यजीव) 


अप्रमुवसं 
(वन्य) मेळ 
घाट,नागपूर 


१६ | वनसंरक्षक 
मुल्यांकन, 
नागपूर 


१७ | अप्रमु वसं 
शि (शि.व प्र.) पुणे 
१८ | वन विभाग 

lee 


१९ | सामाजिक 
वनीकरण 


Digitally signed by SUNIL PANDURANG PANDHARE 


SU NIL PANDURAN G DN: CN = SUNIL PANDURANG PANDHARE, C = IN. 
PANDHARE MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव 
महसूल व वन विभाग 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


